RNINo . MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक ६४ ] 


मंगळवार , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १०१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ९ जून २०२१ 

अधिसूचना 


क्रमांक वैमाशा / २०१७ / ३०१ / प्र.क्र .७२ / ग्रासं.३.- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करुन आणि यासंदर्भात अस्तित्वात असलेले संबंधित सर्व विद्यमान नियम , आदेश किंवा अनुदेश अधिक्रमित 
करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रशासकीय अखत्यारीमधील 
वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील क्षेत्र सहायक , गट - क या पदाच्या सेवाभरतीचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत 
आहेत : 

१. या नियमांना अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील “ क्षेत्र सहायक , 
गट - क ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०२१ असे संबोधण्यात यावे . 

२. या नियमांमध्ये , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर 
( क ) “ विभाग ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाचा अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग . 

ख ) " शासन ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन . 
( ग ) " उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा “ याचा अर्थ महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळे 

अधिनियम , १ ९ ६५ ( महाराष्ट्र १ ९ ६५ चे XLI ) अन्वये गठीत केलेल्या विभागीय मंडळाकडून घेण्यात येणारी उच्च 
माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा असा आहे आणि त्यामध्ये शासनाने त्यास समकक्ष घोषीत केलेल्या इतर परीक्षा 

अंतर्भूत आहेत . 
( घ ) “ वैधमापन शास्त्र " 

" याचा अर्थ अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रशासकीय अधिपत्याखालील 
वैधमापन शास्त्र यंत्रणा . 


भाग चार - अ - १०१-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , शके १ ९ ४३ 


לל 


( च ) “ निवडसमिती ” याचा अर्थ शासकीय सेवेतील गट - ब ( अराजपत्रित ) व गट - क च्या पदांवरील सरळसेवा भरतीकरीता 

( महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत येणारी गट - ब ( अराजपत्रित ) व गट - क तसेच ज्या विशिष्ट संवर्गातील पदांच्या 
भरतीकरीता संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून स्वतंत्र कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे , उदा . पोलिस शिपाई , 
शिक्षण सेवक इ . , अशी पदे वगळून ) उमेदवारांच्या निवडीच्या प्रयोजनार्थ शासनाकडून वेळोवेळी गठीत करण्यात 

आलेली समिती असा आहे . 
छ ) “ मान्यताप्राप्त संस्था ” याचा अर्थ शासनाने मान्यता दिलेली संस्था . 
( ज ) “ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ” याचा अर्थ महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळे अधिनियम , 

१ ९ ६५ ( महाराष्ट्र १ ९ ६५ चे XLI ) अन्वये गठीत केलेल्या विभागीय मंडळाकडून घेण्यात येणारी माध्यमिक शाळा 

प्रमाणपत्र परिक्षा असा आहे आणि त्यामध्ये शासनाने त्यास समकक्ष घोषीत केलेल्या इतर परीक्षा अंतर्भूत आहेत . 
३. क्षेत्र सहायक , गट - क या पदावरील नियुक्ती पुढील मार्गाने करण्यात येईल : 
( क ) वैधमापन शास्त्र यंत्रणेत शिपाई , गट - ड मधील पद धारण करणाऱ्या व खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींमधून ज्येष्ठता 

अधीन पात्रता या निकषावर योग्य व्यक्तींच्या पदोन्नतीने ; 
( एक ) वैधमापन शास्त्र यंत्रणेत शिपाई , गट - ड पदावर किमान पाच वर्षे इतकी नियमित सेवा पूर्ण केली आहे ; 
( दोन ) ज्यांनी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे . 


आणि 


( तीन ) ज्यांनी फिटर किंवा मशिनिस्ट / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड मध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रमाणपत्र 

किंवा उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे ; 
परंतु , सदर सेवाप्रवेश नियमाच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकाला जे शिपाई , गट- ड म्हणून कार्यरत आहेत , त्यांच्याव्यतिरिक्त , सदर 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून जे कर्मचारी गट - ड पदावर नव्याने रूजू होतील त्यांना “ क्षेत्र सहायक ' पदावर पदोन्नती 
देण्याकरीता या नियमाच्या खंड ( ख ) मधील उप खंड ( दोन ) व उप खंड ( तीन ) येथे नमूद अर्हतेसह खंड - क मधील उप खंड ( एक ) येथे 
नमूद अनुभव आवश्यक राहील . 
( ख ) पुढील अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून निवड समितीमार्फत नामनिर्देशनाने - 
( एक ) एकोणीस वर्षापेक्षा कमी वय नसलेल्या आणि खुल्या वर्गातील व्यक्तींसाठी ३८ वर्षापेक्षा जास्त वय नसलेल्या 

आणि मागासवर्गीय व्यक्तींसाठी ४३ वर्षापेक्षा जास्त वय नसलेल्या ; 
( दोन ) ज्यांनी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा उत्तीर्ण केली आहे . 
( तीन ) ज्यांनी फिटर / मशिनिस्ट / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड मध्ये शासनमान्य संस्थेमधून दोन वर्षांच्या 

कालावधीचे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे . 
४. क्षेत्र सहायक पदावर शिपाई , गट - ड संवर्गातून पदोन्नती देण्यासाठी पुढीलप्रमाणे ज्येष्ठतेचा दिनांक ग्राह्य धरण्यात यावा : 
( क ) शिपाई पदावर नियुक्ती होताना नियम ३ ( क ) ( तीन ) येथे विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करीत असलेल्या 

व्यक्तींच्या बाबतीत त्यांचा शासन सेवेतील नियुक्तीचा दिनांक हा ज्येष्ठतेचा दिनांक समजण्यात येईल . 
( ख ) शिपाई पदावर नियुक्त झाल्यानंतर नियम ३ ( क ) ( तीन ) येथे विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या 

कर्मचाऱ्यांचा शैक्षणिक अर्हता धारण केल्याचा दिनांक ( औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्रावरील 

दिनांक ) किंवा उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा धारण केल्याचा दिनांक हा ज्येष्ठतेचा दिनांक समजण्यात येईल . 
५. नियम ३ येथे नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने व नामनिर्देशनाने नियुक्तीचे प्रमाण अनुक्रमे ५०:५० असे राहील . 

परंतु असे की , क्षेत्र सहायक पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी शिपाई संवर्गात विहित अर्हता धारण करणारे उमेदवार उपलब्ध 
नसल्यास , पदोन्नतीचे व नामनिर्देशनाने नियुक्तीचे प्रमाण शिथिल करून उमेदवारांची नामनिर्देशनाने नियुक्ती करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , शके १ ९ ४३ 


६. नियम ३ येथे नमूद पदावर पदोन्नतीने नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीने , पदोन्नतीपूर्वी हिंदी भाषा परिक्षा व मराठी भाषा परीक्षा या 
दोन्ही परीक्षांसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी केलेल्या नियमांनुसार , हिंदी भाषा व मराठी भाषा परीक्षा नियुक्तीपूर्वी उत्तीर्ण केलेल्या नसतील 
तर , हिंदी भाषा व मराठी भाषा परीक्षा नियमात नमूद केलेल्या विहित मुदतीत हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 
जर तो विहित पध्दतीत हिंदी व मराठी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण झाला नाही तर ही परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत त्याला वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय 
राहणार नाही . तसेच पुढे वरिष्ठ पदावर पदोन्नती अनुज्ञेय राहणारे नाही . 

७. ( क ) नियम ३ मध्ये नमूद पदावर पदोन्नतीने नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीने , संगणक अर्हता प्रमाणपत्रासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी 
केलेल्या नियमांनुसार , संगणक अर्हता प्रमाणपत्र धारण करणे अथवा सदर प्रमाणपत्र धारण करण्यापासून सूट मिळविलेली असणे 
आवश्यक राहील . अन्यथा विहित संगणक प्रमाणपत्र धारण करेपर्यंत वार्षिक वेतनवाढ तसेच वरिष्ठ पदावर पदोन्नती अनुज्ञेय राहणारे 
नाही . 

( ख ) नियम ३ येथे नमूद पदावर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीने , संगणक अर्हता प्रमाणपत्रासंदर्भात शासनाने 
वेळोवेळी केलेल्या नियमांनुसार , नियुक्तीपूर्वी संगणक अर्हता प्रमाणपत्र धारण केलेले नसल्यास , याबाबतच्या नियमात नमूद केलेल्या 
विहित मुदतीत सदर प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील . अन्यथा विहित संगणक प्रमाणपत्र धारण करेपर्यंत वार्षिक वेतनवाढ तसेच 
वरिष्ठ पदावर पदोन्नती अनुज्ञेय राहणारे नाही . 

८. नियम ३ येथे नमूद पदावर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीने , महाराष्ट्र नागरी सेवा ( लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र ) 
नियम , २००५ मधील तरतूदीनुसार व त्याबाबत वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या नियमांनुसार , नियुक्तीच्या वेळी लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन 
सादर करणे आवश्यक राहील अन्यथा सदर व्यक्ती शासकीय सेवेसाठी अनर्ह ठरेल . 

९ . नियम ३ येथे नमूद केलेल्या पदावर नियुक्ती करण्यात आलेली व्यक्ती प्रादेशिक विभागामध्ये कोणत्याही ठिकाणी बदलीस 


पात्र असेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शे . भा . कुटे , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग चार - अ - १०१-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , शके १ ९ ४३ 


FOOD , CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 29th June 2021 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No.LMC 2017 / 301 / C.R.72 / GRAS.3 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to 
article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules , orders or 
instruments made in this behalf the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules , regulating the recruitment to the post of Field Assistant , Group C in the Legal 
Metrology Organization under the administrative control of the Food , Civil Supplies and 
Consumer Protection Department of the Government of Maharashtra , namly : - 
1. These rules may be called the Field Assistant , Group C in the Legal Metrology 

Organization under the administrative control of the Food , Civil Supplies and Consumer 

Protection Department , ( Recruitment ) Rules , 2021 . 
2. In these rules , unless the context requires otherwise , 
( a ) “ Department ” means the Food , Civil supplies & Consumer Protection Department of 

the Government of Maharashtra ; 
( b ) “ Government ” means Government of Maharashtra ; 
( c ) “ Higher Secondary Certificate Examination " means the Higher Secondary Certificate 

Examination conducted by a Divisional Board constituted under the Maharashtra 
Secondary and Higher Secondary Education Board Act , 1965 ( Mah . XLI of the 1965 ) 
and includes any other examination declared by the Government to be equivalent 

thereto ; 
( d ) “ Legal Metrology " means the Legal Metrology Organization under the 

administrative control of the Department ; 
( e ) “ Recognized Institution ” means an institution recognized by Government ; 
( f ) " Secondary School Certificate Examination ” means the Secondary School Certificate 

Examination conducted by a Divisional Board constituted under the Maharashtra 
Secondary and Higher Secondary Education Boards Act , 1965 ( Mah . XLI of 1965 ) 
and includes any other examination declared by the Government to be equivalent 

thereto ; 
( g ) " Selection Committee ” means a Committee constituted from time to time by the 

Government for the purpose of selection of candidates for direct recruitment to the 
post of Group - B ( Non - Gazetted ) and Group - C in the Government Service ( excluding 
the posts of Group - B ( Non - Gazatted ) and Group - C , which come under the purview 
of the Maharashtra Public Service Commission and the post of certain caders for 
which the concerned Department has formulated a separate recruitment procedure , 

for e.g. Police Constable , Shikshan Sevak , etc . ) 
3. Appointment to the post of Field Assistant , Group - C , in the Legal Metrology , shall be 
made either , - 

( A ) by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from 

amongst the persons holding the post of peon , Group - D , in Legal Metrology who , 
( i ) have completed minimum five years regular service on the post of peon , Group - D 

in Legal Metrology ; 
( ii ) have passed the Secondary School Certificate examination ; 


and 


( iii ) possess ITI Certificate in fitter or machinist or electrical or electronics trade or 

have passed the Higher School Certificate Examination ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , शके १ ९ ४३ 


Provided that , except the persons working as peon , Group - D , on the date of publication of 
these rules , the persons appointed after the date of publication of these rules on the post of peon , 
Group - D possess the educational qualification mentioned in the sub - clause ( ii ) and sub - clause ( iii ) 
of clause ( B ) alongwith the experience mentioned in sub - clause ( i ) of clause ( A ) for promotion to 
the post of Field Assistant , Group -C ; or 

( B ) by nomination from amongst the candidate selected by the selection Committee who , 
( i ) are not more than thirty - eight years of age in case of candidates belonging to 

General Category and not more than forty - three years of age in case of 

candidates belonging to Backward Class Category ; 
( ii ) have passed Secondary School Certificate Examiniation ; and 


( iii ) possess ITI Certificate in fitter or machinist or electrical or electronics trade 

from the Government approved Industrial Training Institute . 


4. Seniority date for promotion on the post of Field Assistant , Group - C from the cadre of 
Peon , Group - D shall be determined as follows , - 

( a ) where a persons possesses educational qualification mentioned in sub - clause ( iii ) of 

clause ( A ) of rule 3 at the time of appointment on the post of peon , Group - D in such 

case his appointment date shall be considered as seniority date ; or 
( b ) where a person possesses educational qualification mentioned in sub - clause ( iii ) of 

clause ( A ) of rule ( 3 ) after the appointment on the post of peon , Group - D in such 
case his date of possessing educational qualification i.e. the date of possessing the 
Certificate shall be considered as seniority date . 


5. Appointment to the post mentioned in rule 3 shall be made by promotion and nomination , 
in the ratio of 50:50 respectively ; 


Provided that , in case the candidates possessing the prescribed qualification holding the post 
of peon , Group - D are not available for promotion to the post of Field Assistant , Group - C , the said 
ratio may be relaxed for the appointment by nomination . 

6. If the person appointed by promotion to the post mentioned in rule 3 has not passed the 
Hindi language and Marathi language examination before appointment by promotion as per rules 
made by the Government in this behalf , from time to time , then he is required to pass the Hindi 
and Marathi language examination within prescribed time limit , If he fails to pass the Hindi and 
Marathi language within the prescribed time limit , then he shall not be entitled for annual 
increment till passing of these examination . Further he shall not be entitled for promotion to the 
next promotional post till the Hindi and Marathi language examiniation . 

7. ( A ) A person appointed by promotion to the post mentioned in rule 3 either required to 
possess a certificate in Computer Operation prescribed by the Government from time to time or 
required to be exempted from possessing Certificate in Computer Operation before getting 
promoted to the said posts , otherwise he shall not be a eligible for promotion . 

( B ) A person appointed to the post mentioned in rule 3 , shall possess a Certificate in 
Computer Opertation as prescribed from time to time by the Directorate of Information 
Technology , Government of Maharashtra within stipulated time period unless he has already 
passed or has been exempted from passing such examination . The person shall not be entitled for 
annual increment or for the promotion , until he passes the examination . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , शके १ ९ ४३ 


8. A person appointed by nomination to the post mentioned in rule 3 shall submit a 
Declaration of Small Family at the time of his appointment , as per the provision of the 
Maharashtra Civil Service ( Small Family Declaration ) Rules , 2005 directives thereof issued by the 
Government from time to time , otherwise the candidate is liable to be disqualified for the 
appointment . 

9. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be liable for transfer anywhere in 
the Regional Division . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. B. KUTE , 


Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


